मंत्रालय विस्तार इमारत, ६ वा मजला, दालन 
क्र. ६२५ मधील ३५० चौ.फूट जागा सामान्य 
प्रशासन विभागास वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२०/प्र.क्र.२३/२०२०/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ : सा.प्र.वि. शासन निर्णय, क्र. शाकाजा-११२०/प्र.क्र.२३/२०२२/२२, दिनांक ३०.३.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये तत्कालीन राज्यमंत्री (पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक 
बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्ये) यांचे कार्यालयाकरीता वाटप 
करण्यात आलेली मंत्रालय विस्तार इमारत, ६ वा मजला, दालन क्र. ६२५ मधील ३५० चौ.फूट जागा सामान्य 
प्रशासन विभागास वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 

तत्कालीन राज्यमंत्री (पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), 
रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्ये) यांचे कार्यालयाकरीता वाटप करण्यात आलेली मंत्रालय विस्तार 
इमारत, ६ वा मजला, दालन क्र. ६२५ मधील ३५० चौ.फूट जागा सामान्य प्रशासन विभागास वाटप करण्यात येत 
आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी ३५० चौ.फूट जागेचा 
ताबा संबंधितांना दयावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१२१७४३५४९८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SU 


SUVARNA see 
GANESH GAWDE : nw 
(सु. ग. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
२. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.२३/२०२०/२२ 


१०, 
११, 
१२. 
१२३. 


१७. 
१६५. 
१६. 
१७. 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उप सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, ASS रोड, फोर्ट, 
मुंबई-०१. 

उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
शाखा अभियंता (सा.बां) बंगळो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


